महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीय पोलीस सेवेतील 
अधिका-यांना सुधारीत दराने प्राथमिक गणवेश 
अनुदान, गणवेश नवीकरण अनुदान आणि किट 
भत्ता मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : गणभ ०४०९/ प्र.क्र.२/ भापोसे कक्ष 
गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई-४०००३२,दिनांक:२२ जून, २०१० 


वाचा : केंद्र शासनाच्या दि.२५.०८.२००९ च्या राजपत्रात प्रसिध्द 
करण्यात आलेल्या भापोसे (गणवेश) नियम १९५४ ला 
करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या. 


निर्णय 


प्रस्तावना :- केंद्र शासनाच्या कार्मिक लोकतक्रारी व निवृत्तीवेतन मंत्रालय, (कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग) 
यांचेद्दारा उपरोक्त नमूद अधिसूचनेद्वारे भारतीय पोलीस सेवा (गणवेश) नियम १९५४ मध्ये सुधारणा 
करण्यात आल्या आहेत. सदर' सुधारणांनुसार भारतीय पोलीस सेवेतील अधिका-यांना अनुज्ञेय प्राथमिक 
गणवेश अनुदानाचा दर रु.६५००/- ऐवजी रु.१४,५००/- असा सुधारीत करण्यात आला आहे. गणवेश 
नवीकरण अनुदान दर ७ वर्षाऐवजी दर ३ वर्षानी अनुज्ञेय ठरणार आहे. तसेच भारतीय पोलीस सेवेतील 
अधिका-यांना अनुज्ञेय किट भत्त्याचा दर रु.१५०/- द.म. ऐवजी रु.३००/- द.म. असा सुधारीत करण्यात 
आला आहे. भापोसे (गणवेश) नियम १९५४ मध्ये अंतर्भूत नियम ४ ब अन्वये भारतीय पोलीस सेवेतील 
अधिका-यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दरवेळी ५० % ने वाढ झाल्यावर गणवेश अनुदान व किट 
भत्ता यांचे दरात २५ % वाढ करण्यात येईल. सदर सुधारणा दिनांक.१.९.२००८ पासून अंमलात आल्या 
आहेत. या अनुषंगाने महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीय पोलीस सेवेतील अधिका-यांना अनुज्ञेय प्राथमिक 
गणवेश अनुदान, गणवेश नवीकरण अनुदान आणि किट भत्ता याच्या दरात सुधारणा करण्याबाबत शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाने उपरोक्त नमूद अधिसूचनेद्वारे प्रसृत केलेल्या सुधारणा, भापोसे 
(गणवेश) नियम १९५४ मध्ये अंतर्भूत नियम ४ ब बाबतच्या तरतूदी वगळता महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीय 
पोलीस सेवेतील अधिका-यांना दिनांक १.६.२०१० पासून लागू करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. प्राथमिक गणवेश अनुदान व गणवेश नवीकरण अनुदान याबाबतचा खर्च महासंचालक व 
पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयाच्या वेतन व भत्ते या साठीच्या तरतूदीतून अदा करण्यात यावा. किट 
भत्त्याबाबतचा खर्च महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी ज्या विभागात/कार्यालयात 
कार्यरत आहेत त्या विभागाच्या / कार्यालयाच्या वेतन व भत्ते यासाठीच्या तरतूदीतून अदा करण्यात यावा 
आणि तो विभागाच्या / कार्यालयाच्या अर्थसंकल्पीय शिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. यासाठी लागणारी 
अतिरिक्त तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात यावी. 


3. हा शासन निर्णय faa विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 
२१३/१०/व्यय-७ दिनांक २१.५.२०१० च्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


¥. Wey शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या da साईटवर 
‘ : . संकेतांक याभ 9667923 Ge 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक 100 33-16 > आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


( शिल्यांखळे ) 


लेखा अधिकारी (भापोसे कक्ष) 
गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
३) मा.गृहमंत्री यांचे सचिव 
४) महालेखापाल (ले.व ह.) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
५) महालेखापाल (ले.व ह.) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
६) महालेखापाल (ले.व प.) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
७) महालेखापाल (ले.व प.) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०) महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, म.रा.मुंबई 
११) भापोसे अधिकारी कार्यरत असलेले सर्व कार्यालय प्रमुख 
(महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक,म.रा. यांचेमार्फत) 
१२) राज्य संवर्गातील सर्व भापोसे अधिकारी 
(महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, म.रा. यांचेमार्फत) 
१३) महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील संबंधित सांविधिक व सार्वजनिक उपक्रम 
(महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक,म.रा. यांचेमार्फत) 
१४) सचिव, कार्मिक व प्रशिक्षण, कार्मिक लोक तक्रारी व निवृत्तीवेतन मंत्रालय कार्मिक व 
प्रशिक्षण विभाग नवी दिल्ली 
१५) वित्त विभाग - कार्यासन व्यय- ७ 
१६) गृह विभाग / कार्यासन - पोल-१, पोल-१अ, पोल-५अ, पोल-५ब 
१७) निवडनस्ती 


[> 


